प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व 
उपक्रम/ महामंडळे/ मंडळे/समित्या/प्राधिकरणे 
यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या याव्दारे रद्द 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १०/०८/२०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय क्र.ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, दि.१२.०५.२०२१. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांची दिनांक १५.०७.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 
३. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/का.२९-अ, दि.२०.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भीय क्रमांक १ येथील दिनांक 92.04.2029 च्या शासन निर्णयन्वये महाराष्ट्र 
(कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ मधील मलम ३ 
आणि महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊसाच्या दराचे विनियमन,२०१६ मधील नियम ४ 
मधील तरतुदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामध्ये 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तथापि, यासंदर्भात संदर्भ क्रमांक २ 
येथील निर्देश विचारात घेवून प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व उपक्रम/ महामंडळे/ 
मंडळे/ समित्या/ प्राधिकरणे यावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदरस्यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व उपक्रम/ महामंडळे/ मंडळे/समित्या/ प्राधिकरणे 
यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या खाळील नियुक्त्या या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 
सहकारी साखर कारखान्यांचे ३ प्रति निधी:- 
१) मा. श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे, विधानसभा सदस्य, चेअरमन, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी 
साखर कारखाना, माढा जि. सोलापूर, सोलापूर प्रादेशिक विभाग. 
२) मा. श्री. WHR PHA sas, विधानसभा सदस्य, संचालक, जवाहर सहकारी साखर 
कारखाना, हुपरी, जि. कोल्हापूर प्रादेशिक विभाग. 
३) अँड.श्री. सुभाष नामदेवराव कल्याणकर, संचालक भाऊराव चव्हाण ससाका, जिल्हा नांदेड. 
खाजगी साखर कारखान्यांचे २ प्रतिनिधी:- 
१) श्री. शंकर आनंदा सावंत, चेअरमन, ARH साखर कारखाना, Wa, ता. सटाणा, जि. 
नाशिक अहमदनगर प्रादेशिक विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, 


२) श्री. अविनाश बाळासाहेब जाधव, व्यवस्थापकीय संचालक, सिध्दी शुगर अँण्ड अलाईड 
इंडस्ट्रीज लि. जि. लातूर, प्रादेशिक विभाग. 

शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य (५) 

१) श्री. बाळासाहेब रामचंद्र पठारे, मु.पो. कोरेगाव ,ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर. 
२) श्री. पंडीत मुंजाजी सारंग, मु.पो. ह्यातनगर, ता. वसमतनगर, जि. हिंगोली. 
३) श्री. कृष्णा भीमा कोकरे, रा. पनदरे ता. बारामती जि. पुणे. 
४) श्री. शिवाजी बलभीम पाटील, मु.पो. चांदज ता. महाडा, जि. सोलापूर. 
५) कृषी भूषण श्री. संजय गणपतराव माने, मु.पो.आष्टा, ता.वाळवा, जि. सांगली. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०८१०१५४७०८६५०२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG 


) 
) 
) 
) 


(3.51. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. सभापती, /उप सभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. मंत्री (सर्व) मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, तथा अध्यक्ष ऊस नियंत्रण मंडळ, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सचिव,(कृषि), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

साखर आयुक्‍त, तथा सदस्य सचिव ऊस नियंत्रण मंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

*मा. श्री. बबनराव विठ्ठलराव शिंदे, विधानसभा सदस्य, चेअरमन, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर 
कारखाना, माढा जि. सोलापूर, 

*श्री. प्रकाश कल़प्पा आवडे,विधानसभा सदस्य,संचाळक, जवाहर सहकारी साखर कारखाना, हुपरी, 

जिल्हा कोल्हापूर. 

* अँड श्री. सुभाष नामदेवराव कल्याणकर, संचालक भाऊराव चव्हाण ससाका, जिल्हा नांदेड. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२०/प्र.क्र.८०/२५-स, 


* STS आनंदा सावंत, चेअरमन, ARH साखर कारखाना, sar, तालुका सटाणा, जिल्हा 
नाशिक. 
* श्री. अविनाश बाळासाहेब जाधव, व्यवस्थापकीय संचालक, सिध्दी शुगर अँण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज 
लि. जि. लातूर, 
* श्री. बाळासाहेब रामचंद्र पठारे, मु.पो. कोरेगाव ,ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर 
*श्री. पंडीत मुंजाजी सारंग, मु.पो. ह्यातनगर, ता. वसमतनगर, जि. हिंगोली. 
*श्री. कृष्णा भीमा कोकरे, रा. पनदरे ता. बारामती जि. पुणे. 
*श्री. शिवाजी बलभीम पाटील, मु.पो. चांदज ता. महाडा, जि. सोलापूर. 
* कृषी भूषण श्री. संजय गणपतराव माने, मु.पो.आष्टा, ता.वाळवा, जि. सांगली. 
(साखर आयुक्त, पुणे तथा सदस्य सचिव, ऊस नियंत्रण मंडळ यांचे मार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२,मुंबई, नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, या आदेशाची प्रत त्यांनी राज्यातील सर्व सहकारी साखर 
कारखान्यांना पाठवावी. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 
वित्त विभाग, व्यय-२/कराधान-३/ अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१२ 
सहसचिव/उपसचिव/ अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
निवडसंग्रह (२५-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


